बंदी घातलेल्या संघटनेबाबत 
(सिमी) न्यायाधिकरणाने 
सुचविलेल्या उपाययोजना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : टिईआर १२१४/प्र.क्र.३०६/वि.शा.१ ब 
सेंटर-१, ७ वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५. 
दिनांक : ९ मार्च, २०१५ 


परिपत्रक :- 


केंद्र शासनाच्या दिनांक ०१.०२.२०१४ च्या अधिसूचनेनुसार बेकायदेशीर कृत्ये 
(प्रतिबंध) अधिनियम, १९६७ (सुधारणा २००४) अंतर्गत सिमी (स्टुडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट 
ऑफ इंडिया) या संघटनेवर दिनांक ०१.०२.२०१४ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी 
घालण्यात आली आहे. यासंदर्भात निवाडा करण्यासाठी केंद्र शासनाने श्री.सुरेश a, 
मा.न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, दिल्ली यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायाधिकरण गठीत केले 
होते. सदर न्यायाधिकरणाने सदर बंदीसंदर्भात निर्णय देताना खालीलप्रमाणे 
उपाययोजना सुचविल्या आहेत. 

१. बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध, अधिनियम, १९६७ अंतर्गत बंदी घालण्यात आलेल्या 
सर्व संघटनांच्या सदस्यांची यादी बारकाईने तपासण्यात यावी व त्यांची अद्ययावत 
यादी तयार करण्यात यावी. 

२. ज्या व्यक्‍ती बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनांचे सदस्य अथवा पदाधिकारी आहेत 
/ जे लोक सदर संघटनेच्या कृत्यांमध्ये सहभागी आहेत किंवा ज्या लोकांविरुद्ध 
बंदी घातलेल्या संघटनांच्या कारवाईच्या अनुषंगाने केसेस दाखल करण्यात 
आल्या आहेत, अशाच व्यक्‍तींविरुद्ध नोटीस बजावण्यात येईल, याची खात्री करुन 
घ्यावी. 


ae परिपत्रक क्रमांक : टिईआर १२१४/प्र.क्र.3०६/वि.शा.१ब 


३. सर्व प्रकरणांमधील संबंधित तपासी अधिकारी यांनी न्यायाधिकरणापुढे साक्षीसाठी 
हजर रहावे व प्रकरणाबाबत शासनाची बाजू समर्पकपणे मांडावी. 
मा.न्यायाधिकरणाने केलेल्या वरीलप्रमाणे सूचना सर्व पोळीस घटकांच्या 
निदर्शनास आणण्यात याव्यात व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
याबाबत योग्य त्या सूचना पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सर्व 
संबंधितांना द्याव्यात. 

सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 
२०१५०३०९१८२८२२०५२९ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jayant 8 


Bhoir 


J aya nt B DN: CN = Jayant B Bhoir, C = IN, 


S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, OU 


i | 
B h | i = Section Officer 
Date: 2015.03.10 11:34:05 


+05'30' 
(जयंत भोईर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 
सर्व जिल्हाधिकारी. 
. सर्व पोलीस आयुक्त. 
५. सर्व पोलीस अधिक्षक. 
६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग. 
सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग. 
८. निवडनस्ती (वि.शा.१बो 


पृष्ठ २ पैकी २ 


